नवीन व जुने महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे मा. सभापती, महाराष्ट्र 
विधानपरिषद, मा. अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा तसेच मुंबई उच्च 
न्यायालयाचे मा. मुख्य न्यायमुर्ती यांना नि:शुल्क कक्ष उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. सदन २०२१/प्र.क्र.१२८/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक- १५ फेब्रुवारी, २०२१. 
प्रस्तावना:- 
नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील कक्षबंध आरक्षणाच्या अनुषंगाने या विभागाचा दिनांक 
१७.११.२०१८ चा झासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे . तसेच जुने महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील 
कक्षबंध आरक्षणाच्या अनुषंगाने या विभागाचा दिनांक १९.१०.२०२० चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे . 
सदर झासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र सदनातील सुधारीत दर, वर्गीकरण, अटी व शर्ती प्रमाणे कक्षबंध व इतर सुविधा 
उपलब्ध करुन दिल्या जातात. सदर शासन निर्णयात आवश्‍यकतेनुसार वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 
या शासन निर्णयानुसार मा.राज्यपाल/माजी राष्ट्रपती/ मा.मुख्यमंत्री/मा. उपमुख्यमंत्री यांना दिल्ली दौऱ्याच्या वेळी 
दोन्ही सदनात नि:शुल्क कक्षबंध उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद आहे. त्याप्रमाणे इतर काही मान्यवर यांना दोन्ही 
सदनामध्ये नि:शुल्क कक्षबंध उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे 
मा. मुख्य न्यायमुर्ती यांना नवी दिल्ली येथे दौऱ्यावर असतांना नवीन व जुने महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील कक्षबंध 
नि:शुल्क उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.ina संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२१७१३३३२२४७०७ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेज्ञानुसार व नांवाने, 
SATISH KARBHARI कण 
JONDHALE 


(सतीश जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत- 
मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन,नवी दिल्ली 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
५. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
८. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 

. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०. मा. अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
११. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई 
१२. वित्त विभाग/सेवा-५ 
१३. निवड नस्ती. 


Cc ww AD -5 


